प्रशासकीय मान्यता 

वाळणे, ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा येथील 
श्री उत्तेश्वर मंदिराचे जतन, संवर्धन व 
परिसर विकास करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४०४(एल.बी.९)/रस्ते-८ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २३ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक : खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४०४/रस्ते-८, दि. ३०.१२.२०२० 
२) शासन निर्णय क्रमांक : खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४०४/रस्ते-८, दि. २१.०९.२०२१ 
३) शासन निर्णय क्रमांक : खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४०४/रस्ते-८, दि. १८.०१.२०२२ 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरे यांच्या जतन, संवर्धन, पुर्नवसन व परिसर विकासाची कामे राज्य 
शासनामार्फत करण्याबाबत शासनाकडून निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र 
राज्य यांनी विधानमंडळाच्या २०२० च्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शहोवटच्या दिवशी आभाराचे भाषण करित 
असताना केलेल्या घोषणेनुसार राज्य शासनामार्फत महाराष्ट्रातील नऊ मंदिरांचे जतन, संवर्धन व परिसर 
विकास कार्यक्रम, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) यांच्यामार्फत हाती घेण्यात यावे असा 
निर्णय घेण्यात आला आहे. विषयाच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 23.92.2020 रोजी झालेल्या 
बैठकीत यास मान्यता देण्यात आली. त्यान्वये दि.३०.१२.२०२० रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. 
महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरे जतन व संवर्धन करण्यासाठी शासन स्तरावर गठीत करण्यात आलेल्या 
समितीमार्फत मान्यता देण्यात आलेल्या ८ मंदिरांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालासोबत, विषयांकित 
उत्तेश्वर मंदिराचा सविस्तर अहवाल प्रकल्प तयार करुन सादर करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली होती. 

महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध देवस्थानांमध्ये वाळणे येथील उत्तेश्वर देवस्थानचा समावेश आहे. इसवी सन 

१५०० पूर्व जावळीच्या खोऱ्यात सह्याद्रीच्या पर्वत रांगेपेकी एक प्रतापगड पासून ते त्रिवेणी संगम पींपर 
पर्यंतच्या डोंगर रांगेवर वाळणेगावच्या डोंगर रांगेवर उत्तेश्वराची स्थापना आहे. वाळणे, तालुका 
महाबळेश्वर येथील स्वयंभू श्री. शंकराचे स्थान असलेल्या देवस्थान येथील यात्रा मोठ्या प्रमाणात साजरी 
केली जाते या यात्रेला महाराष्ट्रातील कानाकोपर्‍यातून हजारो भाविक उपस्थित राहत असतात. या 
ठिकाणी उत्तेश्वर महादेवाची शिवलिंग असून मंडपात नंदीची स्थापना आहे. सदर शिवलिंग व नंदी यांची 
स्थापना इ.स. १६०० ते १७०० दरम्यान झाल्याची माहिती मंदिर समितीने प्रकाशित केली आहे. सातारा 
जिल्ह्याच्या मध्यभागी निसर्ग संपदा, भरपूर जलसाठा व सह्याद्री डोंगर रांगा अशा विविधतेने नटलेल्या 
महाबळेश्वर तालुक्‍याच्या वैभवात भर टाकणारे श्री उत्तेश्वराचे मंदिर आहे. 

महाराष्ट्रातील विशेषतः मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगड आणि रत्नागिरी येथून मोठ्या प्रमाणात भाविक 
श्री. उत्तेश्वराच्या दर्शनासाठी अनेक वर्षापासून येत असून त्यांचे श्रद्धास्थानही आहे. 


प्रस्तावना:- 

“वाळणे, ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा येथील श्री उत्तेश्वर मंदिराचे जतन, संवर्धन व परिसर 
विकास करणे.' मंदिर परिसराचा बृहत आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये प्रामुख्याने दोन 
विभागात कामे प्रस्तावित केली गेळी आहेत. 
टप्पा क्र. १- 

(अ) मंदिराचा जीर्णोद्धार / पूर्नबांधकाम करणे व आव्यक नविन बांधकाम करणे. 

१. उत्तेश्वर मंदिराचा जीर्णोद्धार. 
२. नंदीमंडप करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४०४(एल.बी.९)/रस्ते-८ 


३. मंडप व गाभारा बांधणे. 

४. अस्तित्वातील असलेल्या पायऱ्यांची दुरुस्ती करणे. 

५. मंदिराच्या ठिकाणी प्रवेशद्वार कमान बांधणे. 

६. नगारखाना बांधणे. 

(ब) मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याची सुधारणा / विकास करणे (Approach रस्ते). 

१. महाबळेश्वर ते उत्तेश्वर मंदिर पायथा या रस्त्याची लांबी ४१.५ कि. मी. आहे व 
महाबळेश्वर ते तापोळा हि साधारण ३०.०० कि. मी. लांबीच्या रस्त्याचे ३.७५ मीटर ते 
७.०० मीटर रुंदीकरणाचे काम सार्वजनिक बांधकाम सातारा विभागामार्फत हाती 
घेण्यात येत आहे. तापोळा ते उत्तेश्वर मंदिर पायथा या लांबीतील ११.५ कि.मी. 
रस्त्यामध्ये, तापोळा ते अहिर यामध्ये Yoo मीटर लांबीच्या पुलाचे काम सार्वजनिक 
बांधकाम सातारा विभागामार्फत प्रगतीत आहे. त्यामुळे उर्वरीत ११.०० कि. मी. 
लांबीतील रस्त्याचे ३.७५ मीटर ते ७.०० मीटर रुंदीने करणेची बाब सदर 
अंदाजपत्रकात समाविष्ट आहे. 

२. आहिरे te ते लग्नस्थान येथील कड्यालगतच्या पार्कींगपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्याचे 
बांधकाम करणे. (अंदाजे २.७ कि. मी.) 


टप्पा क्र. २ - मंदिर परिसरातील पर्यटनाच्या / भाविकांच्या दृष्टीने सोयी सुविधा करुन देणे व अंतर्गत रस्ते 


बांधणे. 

भक्‍त निवास बांधणे. 

साईनेज आणि माहिती फलक. 

दीपमाळ बांधणे. 

पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे. 

पदमावती देवी लग्नस्थानाचा विकास करणे. 

कुंड क्षेत्राचा विकास. 

शौचालयाचे बांधकाम करणे. 

कुंडाकडे चालत जाणाऱ्या मार्गाचा विकास करणे. 
लग्नस्थानाकडे चाळत जाणाऱ्या मार्गाचा विकास करणे. 


LC ०८ WwW A) -O 


on ७ mM 


प्रस्तावित कामांचा तपशीलवार सारांठा : 


टप्पाक्र.१- 
अ.क्र वर्णन (एकूण रु. कोटी) 
टप्पा क्र. १ (अ) | मंदिराचा जीर्णोद्धार / पूर्नबांधकाम करणे १६.०८ 
टप्पा क्र. १ (ब) | मंदिराकडे जाणा-या रस्त्याचा विकास 
(Approach रस्ते). र 
॥_ ae र एकूण ४५.०२ 
इतर अनुषंगिक खर्च 
2. उदा. Royalty, GST, Water Supply, २७.४१ 
Plumbing, Quality Control Charges etc. 
एकूण (02.83 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४०४(एल.बी.९)/रस्ते-८ 


टप्पाक्र.२- 
अ.क्र वर्णन (एकूण रु. कोटी) 
णं . _। भक्तनिवास व साइनेजेस व माहितीफलक 
अंतर्गत रस्ते व मंदिर परिसरातील इतर ३७.३७ 
HAA सुधारणा करणे 
२. | इतर अनुषंगिक खर्च 
उदा. Royalty, GST, Water Supply, २८.४४ 
Plumbing, Quality Control Charges etc. 
एकूण ६५.८१ 
टप्पा क्र.१व २ ची एकूण खर्चाची माहिती पुढीलप्रमाणे 
अ.क्र. वर्णन (एकूण रु. कोटी) 
0. =] . "टप्पाक्र.१ ७२.४३ 
२. ।टप्पाक्र.२ ६५.८१ 
एकूण १३८.२४ 


सदर प्रस्तावाच्या छाननी अंती अंदाजपत्रकातील कामाच्या वावातील समाविष्ट बाबी व त्याच्या 
किंमतीचा येणारा गोषवारा खालीलप्रमाणे आहे. 


मंदिराच्या एकूण कामाचा गोषवारा खालील प्रमाणे: 
टप्पा क्र. १ :- Recapitulation Sheet 


Part A Temple Construction 
Sr. 
ie Particulars Amount (In Cr.) 
I Phase 1-Constuction cost of main temple with 160,880,000.00 
A Total A 160,880,000.00 
Internal electrification @ 8.5% of temple cost 13,674,800.00 
External electrification @ 5% of temple cost 8,044,000.00 
Water supply and plumbing @ 5% of temple cost 8,044,000.00 
| BL Total B 190,642,800.00 
Royalty Charges @ 1% of A 1,608,800.00 
Quality control charges @ 1.5% of B 2,859,642.00 
Rainwater harvesting charges @ 0.5% of temple cost 804,400.00 
Contingencies @ 4% of B 7,625,712.00 
c Total C 203,541,354.00 
GST @ 18% of C 36,637,443.72 
PMC + Heritage Consultancy charges @ 7.5% of B 14,298,210.00 
GST @ 18% of Consultancy charges 2,573,677.80 
Escalation charges @ 5% of C 10,177,067.70 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४०४(एल.बी.९)/रस्ते-८ 


Cent age charges @ 5% of C 


10,177,067.70 


Insurance charges @ 0.5% of C 1,017,706.77 
Project insurance charges @ 1% of C 2,035,413.54 
Utility shifting charges @ 1% of A 1,608,800.00 
Environmental monitoring charges @ 0.1% of A 160,880.00 
| dD Total D 282,227,621.23 
Part B Road Works 
Sr. 

व, Particulars Amount (In Cr.) 
2 Road development 298,945,000.00 
Total A 298,945,000.00 
| B | Total B 298,945,000.00 
Royalty Charges @ 1% of A 2,989,450.00 
Quality control charges @ 1.5% of B 4,484,175.00 
Contingencies @ 4% of B 11,957,800.00 
C Total C 318,376,425.00 
GST @ 18% of C 57,307,756.50 
PMC + Heritage Consultancy charges @ 7.5% of B 22,420,875.00 
GST @ 18% of Consultancy charges 4,035,757.50 
Escalation charges @ 5% of C 15,918,821.25 
Cent age charges @ 5% of C 15,918,821.25 
Insurance charges @ 0.5% of C 1,591,882.13 
Project insurance charges @ 1% of C 3,183,764.25 
Utility shifting charges @ 1% of A 2,989,450.00 
Environmental monitoring charges @ 0.1% of A 298,945.00 
| D Total D 442,042,497.88 


PART A + PART B =Rs. 


724,270,119.11 


टप्पा क्र. २ :- Recapitulation Sheet 


i Particulars Amount (In Cr.) 
I Phase-2 Other Development in premises 373,785,000.00 
A Total A 373,785,000.00 
Internal electrification @ 8.5% of A 31,771,725.00 
External electrification @ 5% of A 18,689,250.00 
Water supply and plumbing @ 5% of A 18,689,250.00 
| B | Total B 442,935,225.00 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४०४(एल.बी.९)/रस्ते-८ 


Sr. 
Particulars Amount (In Cr.) 
No. 
Royalty Charges @ 1% of B 4,429,352.25 
Quality control charges @ 1.5% of B 6,644,028.38 
Rainwater harvesting charges @ 0.5% of B 2,214,676.13 
Contingencies @ 4% of B 17,717,409.00 
C Total C 473,940,690.75 
GST @ 18% of C 85,309,324.34 
PMC + Heritage Consultancy charges @ 7.5% of B 33,220,141.88 
GST @ 18% of Consultancy charges 5,979,625.54 
Escalation charges @ 5% of C 23,697,034.54 
Centage charges @ 5% of C 23,697,034.54 
Insurance charges @ 0.5% of C 2,369,703.45 
Project insurance charges @ 1% of C 4,739,406.91 
Utility shifting charges @ 1% of C 4,739,406.91 
Environmental monitoring charges @ 0.1% of C 473,940.69 
| D | Total D 65,81,66,309.53 
cul sh. 9d टप्पा क्र. 2 :- Recapitulation Sheet 
Combined Recapitulation Sheet 
Phase 1 
Sr. No. Particulars Amount (In Cr.) 
| I | Phase 1- A Construction cost of main temple with 160,880,000.00 
A 

Other Charges Electrification Royalty GST & Escalation 121,347,621.00 

etc. 
Total A 28,22,27,621.00 
| BY Phase 1 - B Road Works 29,89,45,000.00 
Other Charges Electrification Royalty GST & Escalation 14,30,97,498.00. 

etc 
Total B 44,20,42,498.00 
Total Phase 1 72,42,70,119.00 

Phase 2 

| | Phase-2 Other Development in premises 37,37,85,000.00 


Other Charges Electrification Royalty GST & Escalation 
etc. 


28,43,81,310.00 


65,81,66,310.00 


TOTAL PHASE 1 & 2 


1,38,24,36,429.00 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४०४(एल.बी.९)/रस्ते-८ 


महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत सादर केलेल्या श्री उत्तेश्वर मंदिराच्या, सविस्तर 
प्रकल्प अहवालामधीलळ, दोन भागातील वर्गीकरणानुसार, एकूण कामांच्या अंदाजपत्रांकांची किंमत 
रु.१३८,२४,३६,४२९.०० कोटी (Including all Taxes and Charges) इतकी येत असून प्रशासकीय 
मान्यतेसाठी सादर केला आला आहे. 

एकूण किंमत रु.१३८,२४,३६,४२९.०० (अक्षरी रुपये एकशे अडतीस कोटी चोवीस लाख छत्तीस 
हजार चारडो एकोणतीस फक्त) 


शासन निर्णय:- 


“वाळणे, ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा येथील श्री उत्तेश्वर मंदिराचे जतन, संवर्धन व परिसर 
विकास करणे.” या रु.१३८,२४,३६,४२९.०० (अक्षरी wad Vaal अडतीस कोटी चोवीस लाख छत्तीस 
हजार चारशे एकोणतीस फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या बांधकामास याद्वारे खालील अटी व शार्तीच्या 
अधिन राहुन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी व शातीं :- 

१. सदर कामाचे स्थापत्य विषयक आराखडे व नकाशे तसेच मंदिराचे जतन, संवर्धन व परिसर 
विकास करणे बाबतचे संकल्पन करुन त्यावर सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजूरी घेऊनच कामे सुरु 
करावीत. 

२. ज्या कामास या निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे त्या कामास विचाराधीन 
असलेल्या नियोजित कोणत्याही पाटबंधारे / जलविद्युत पाणी पुरवठा प्रकल्पामुळे बाधा येत नाही 
किंवा हे काम अशा योजनांच्या जलाशयाखाली येणार नाही, अशा अर्थाचे योग्य नमुन्यातील 
प्रमाणपत्र संबंधित मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई यांनी 
प्रतिस्वाक्षरित केलेले नसून ते या प्रकल्पाच्या कागदपत्रात समाविष्ट नाही. 

क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी या कामाच्या प्रत्यक्ष बांधकामास सुरूवात करण्यापूर्वी हे काम 
कोणत्याही पाटबंधारे / जलविद्युत पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्‍यता 
नाही किंवा अशा प्रकल्पामुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करून 
घेतली पाहिजे या अटीवरच ही प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सदरहू कामाचा प्रस्ताव तयार करताना कामाचे समर्थन व आवश्‍यकता शासनाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकातील / पत्रातील सूचनांचे अनुपालन, या सर्व बाबींचा क्षेत्रीय 
पातळीवर विचार करण्यात आलेला आहे व प्रस्तावाची क्षेत्रीय पातळीवर सर्व तांत्रिक 
दृष्टीकोनातून छाननी करण्यात आलेली आहे, अश्शी धारणा आहे. तथापि, तांत्रिक मंजूरी 
देण्यापूर्वी या सर्व बाबींची पुन्हा एकदा खातरजमा करुन घेण्यात यावी. 

४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजूरी देण्यापूर्वी व काम सुरू करण्यापूर्वी पुढील बाबींची पुर्तता करण्यात 
यावी या अटीवरच ही प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


. जी मंदिरे भारतीय पुरातत्व विभागाचे अखत्यारीत आहेत त्या मंदिरांचे बाबतीत,प्रस्तावित 
कामांचा आराखडा भारतीय पुरातत्व विभागाचे संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवून त्यांनी 
दिलेल्या परवानगी प्रमाणेच निविदा मागविण्यात याव्यात. 

i. बांधकामासाठी ज्या ठिकाणी वन व पर्यावरण व अन्य विभागांची (MCZMA/NCZMA) 
मान्यता मिळविण्यासाठी आवश्‍यक त्या अटी पूर्ण करण्यात याव्यात. त्यासाठी संबंधीत 
संस्थाकडे अर्ज करण्याची जबाबदारी संबंधीत अधिक्षक अभियंता यांची राहील व अशी 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४०४(एल.बी.९)/रस्ते-८ 


vi. 


vii. 


viii. 


Xi. 


परवानगी प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधीत सक्षम प्राधिकाऱ्याने नकाशास व अंदाजपत्रकांना 
तांत्रिक मान्यता द्यावी. 

काम आदिवासी क्षेत्रातील असल्यास संबंधीत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी 
विकास यांचे परवानगीचे पत्र मिळविण्यात यावे व आदिवासी व्यक्तींच्या जमीनी संपादन 
करतांना प्रचलित कायद्याचे पालन करावे. 


iv. कामाची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करताना अस्तित्वातील बांधकाम पाडल्यानंतर 


मिळणाऱ्या सामुग्रीच्या किंमतीचा विचार अंदाजपत्रकात यथोचितपणे करण्यात यावा. 

कामास वन जमिनीची आवश्‍यकता असल्यास संबंधीत प्राधिकरणाची परवानगी घेण्याची 
जबाबदारी तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या अधिकाऱ्याची असेल. वन जमिन ताब्यात 
मिळाल्याशिवाय प्रत्यक्षपणे स्थापत्य विषयक कामे सुरु करण्यात येऊ नये. 

राज्यदरसुची २०२१-२२ मधील General Note च्या अनुषंगाने बांधकाम कालावधी करीता 
आवश्यक सर्वसाधारण विम्याची तरतूद सादरकर्त्या सक्षम अधिकाऱ्याने प्रस्तावीत 
केल्यानुसार करण्यात आली आहे. तथापी सदर परिच्छेदानूसार देखभाल दुरुस्ती व 
दोषदायीत्व कालावधीकरीता विम्याची तरतूद तांत्रीक मान्यता प्रदान करणारे सक्षम 
अधिकारी तांत्रीक मान्यता अंदाजपत्रकाच्या गोषवाऱ्यामध्ये करतील असे ग्राह्य धरण्यात 
आले आहे. या शर्तीवर सदर प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

कामासाठी मंजूर निधीच्या मर्यादेच्या अधीन राहूनच खर्च करण्यात यावा. 

सदर मंदिर व त्याच्या परिसराच्या जागेबाबतच्या उपभोक्त्याच्या मालकी बाबतची खातरजमा 
करणारी कागदपत्रे प्राप्त करुन घेणे तसेच प्रस्तावित काम हे शासनाच्या ताब्यातील 
जागेवरच करण्यात यावे. खाजगी किंवा इतर मालकी जागेत करावयाचे झाल्याचे त्याचे 
प्रचलित भूसंपादन नियमानूसार लागणारी जमिन संपादीत करुन व जमिनीचा सर्व मोबदला 
अदा करुन अथवा संबंधीताकडून संमंतीपत्र घेवून नंतरच कामास तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करावी व त्यानंतरच कामास सुरवात करावी. 


ix. परिसर विकास व सोई सुविधा करण्याबाबतची जागा ही श्री उत्तेश्वर देवस्थानाची पूर्वी पासून 


मालकी हक्काची जमीन गट नंबर ५३ मध्ये ७८३ एकर इतकी उपलब्ध आहे. या जागांवर 
बांधकामे, पुर्नवसन व इतर बदल करण्यासाठी शासनाची विशेष परवानगी घेणे आवश्‍यक 
राहील. तसेच धोरणात्मक बाब म्हणून ट्रस्टवर शासकीय सदस्य (तहसिलदार/ उप 
विभागीय अधिकारी/ जिल्हाधिकारी/न्यायाधीशा वा इतर कोणीही) यांची नेमणूक झाल्यास 
सदर कामांची भविष्यातील देखभाल, दुरुस्ती/कार्यभार इ. साठी सदर ट्रस्ट जबाबदार 
राहील असे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रस्तावात नमूद केले आहे. त्यामुळे 
मंदिराचे प्रत्यक्ष काम करताना सदरची जागा महामंडळाकडे हस्तांतरीत करुन घेवून सदरचा 
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर श्री उत्तेश्वर देवस्थान ट्रस्टकडे हस्तांतरीत करावे. 


. कंत्राटदाराशी करावयाच्या करारनाम्यात बांधकामाचे संकल्पित आयुर्मान दर्शवून त्या 


कालावधीत कामात दोष निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी कंत्राटदार व संबंधित 
पर्यवेक्षकीय अधिकारी यांची राहील. sen प्रकरणी कंत्राटदार व संबंधित पर्यवेक्षकीय 
अधिकारी यांचेवर नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल” sen आडायाची अट 
करारनाम्यात समाविष्ट करावी. 

सदर मंदिर व त्याच्या परिसर विकासाबाबतची कामे करण्यासाठीची ना-हरकत परवानगी व 
कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्याची देखभाल दुरुस्ती करण्याचे हमी पत्र उपभोक्त्याकडून 
मिळाल्यानंतर कामे सुरु करण्यात यावीत. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४०४(एल.बी.९)/रस्ते-८ 


xii, सदर मंदिर परिसराचा विकास करण्यापूर्वी उपभोक्त्याकडून परिसराचा भूमी अभिलेख 
विभागाचा सिमांकन नकाशा प्राप्त करुन घेऊन कामे कार्यान्वीत करणे, 

xiii, Wat कामास सुरुवात करण्यापूर्वी स्थानिक प्रशासन उदा. ग्रामपंचायत / नगरपालिका / 
महानगरपालिका यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक राहील. 

xiv. सदरची कामे (मंदिर व परिसर विकास) पूर्ण करुन संबंधीताकडे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ हस्तांतरीत करेल. त्यानंतर श्री उत्तेश्वर देवस्थान ट्रस्टला त्यामध्ये काही बदल 
करावयाचे झाल्यास त्याबाबी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या निदर्शनास 
आणूनच करण्याबाबतची अट हस्तांतरणामध्ये अंतर्भूत करावी. 


५. प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दर पृथ:करणातील गृहीत 
धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यास सक्षम अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे. या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार 
नाही. 

६. तांत्रिक मान्यता प्रदान करतांना प्रशासकीय मान्यतेतीलळ वाव अन्य कोणत्याही 
योजनेत/कार्यक्रमात समाविष्ट नाही, याची खातरजमा तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम 
अधिकाऱ्यांने करावी. 

७. सदर कामावरील खर्च हा मागणी क्रमांक एच-०८, ४०५९३१४३ सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च या प्रधान शिर्षाअंतर्गत भागविण्यात यावा. 

८. या कामासाठी अर्थसंकल्पात सदर लेखाश्रिर्षात पुरेशी तरतूद असल्याशिवाय हे काम सुरु 
करण्यात येवू नये. 

९. हा शासन निर्णय, अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या अनुमतीने काढण्यात 
येत आहे. 

qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२१२२३१४०००४२३१८ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


PRASHANT : 
DATTATRAYA - 
NAOGHARE 
(प्रशांत नवघरे) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

२) मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

४ प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

५) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

६) अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

७) अपर मुख्य सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

८) अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

९) प्रधान सचिव/ सचिव (व्यय) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४०४(एल.बी.९)/रस्ते-८ 


qo) प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

११) प्रधान सचिव (उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१२) प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१३) प्रधान सचिव (पर्यटन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१४) प्रधान सचिव (पर्यावरण विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१५) सचिव (रस्ते/बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) प्रादेशिक संचालक, भारतीय पुरातत्व विभाग, मुंबई. 

१७) संचालक, पुरातत्व विभाग, सेंट जॉर्जेस हॉस्पीटल कॉम्पलेक्स, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 

१८) अधिष्ठाता, सर ज.जी. कला महाविद्यालय, ७८, डॉ. दादाभाई नौरोजी रोड, क्रॉफर्ड मार्केट 
जवळ, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 

१९) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५०. 

२०) जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सातारा. 

२१) महाळेखापाल-१ व २, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

२२) महालेखापाल-१व २, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

२३) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५०. 

२४) कार्यासन अधिकारी, अर्थ-१/अर्थ-२/नियोजन-१/रस्ते-५/रस्ते-८/इमारती-१, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५) निवडनस्ती (रस्ते-८). 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


